पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक 
विमा योजना सन २०१७-१८ मध्ये आंबिया 
बहाराकरिता राज्य हिस्साची रक्‍कम 
विमा कंपनीस वितरीत करण्यासाठी 
मंजुरी देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/प्र.क्र.९/१०- अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: 94 जानेवारी, २०१९ 


वाचा - 
१. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. विमायो-२०१७/प्र.क्र.१६९/१३- अ, दि.१९.१०.२०१८ 
२. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र.कृआ/मुसां/पुहफपिवियो अ.मा./२/२०१८, दि.२.०१.२०१९ 
३. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क.६९/अर्थ-३, दि.२/४/२०१८ 


प्रस्तावना :- 

शेतकऱ्यांच्या फळ पिकांना हवामान sea पासुन विमा संरक्षण दिल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक 
स्थैर्य आबाधीत राखण्याच्या दृष्टीने मदत व्हावी, त्यासाठी राज्यात प्राधान्याने पुर्नरचित हवमान आधरित 
फळपिक विमा योजना सन २०१७-१८ राबविण्यात येत आहे. विविध हवामान धोक्यांमुळे फळपिकाच्या 
उत्पादकतेवर विपरीत परीणाम होऊन मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनामध्ये घट येते. पर्यायाने शेतकऱ्यांना 
अपेक्षीत उत्पादन न मिळाल्याने आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागते. या सर्व बाबींचा विचार करुन 
शेतकऱयांना फळपिक नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी एक उपाय म्हणुन पुनर्रचित हवामान आधारीत 
फळपीक विमा योजना सन २०१७-१८ मध्ये द्राक्ष, संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, केळी, आंबा, काजू, चिकू व 
लिंबू या ९ पिकांसाठी जिल्हयामध्ये महसूल मंडळ हा घटक धरुन राबविण्यात आली आहे. 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतंर्गत पुर्नरचित हवामान आधरित फळपिक विमा योजना सन २०१७- 
१८ मध्ये राबविण्यासाठी संदर्भ क्र.१ मधील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
योजनेत सन २०१७-१८ आंबिया बहारासाठी सहभागी कंपन्यांनी मागणी केल्यानुसार राज्य हिस्सा 
अनुदानाची मागणी कृषी आयुक्तालयाने सादर केल्यानुसार राज्य हिस्साच्या रक्‍कमेस वित्तीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


१. पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजना सन २०१७-१८ (आंबिया बहार) अंतर्गत कृषि 
आयुक्तालयाने सादर केलेली मागणीचा विचार करता विमा कंपन्यांना रु. ५,६४,३२,९२१/- इतकी 
रक्‍कम खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/प्र.क्र.९/१०- अ 


पीट व 
गारपीट या राज्य हिस्सा 
विमा कंपनी हवामान विमा कंपनीस oa 
& Bane कडील नियमीत |. severe राज्य हिस्सा अको केलेली हिस्सा विमा | गारपीट व नियमीत | अदा करावयाची 
कंपनीचे 'एकुण मागणी कंपनीस अदा | एकुण अदा केलेली | उर्वरीत राज्य हिस्सा 
क्र प्राप्त राज्य हिस्सा विमा (अगाऊ म्हणुन 
नाव कंपनीची 'एकुण केलेली रक्‍कम रक्‍कम रु. 
एकुण मागणी =| कंपनीची दिलेली) 
(रक्‍कम रु.) 
मागणी (रक्‍कम रु.) 
(दुसरा हप्ता) 
g २ ३ % ष्‌ & ७ ८ a | 
फव 
कीचा ३३८८८०१९ ८६१६८५३ २५०४८७२ । ८,३६,१३,६३२ | ४८४०९२० ३,२०,२२,८३३ ०४,८२,०३९ 
g इन्शुरन्स g g १८६१६८५ १५२५०४८७ »२६,१३, ६ g 83, 20,28, २,०४,८२,०३ 
कंपनी 
एच.डी.एफ. 
सी. जनरल 
२ | इन्शुरन्स | १३३४६०२००४ | २००७९७०२ | १३५४६८१७०६ | ९२,९१,८५,०९४ | ४२०५४९६६१० | १,३५,४६,८१,७०४ पा 
कंपनी 
लिमिटेड 
बजाज 
अलायन्झ 
३ ne २७५६४७४७० | २६३२६६५७ | ३०१९९७४१२७ | २०,७१,९९,७५५ | ५८८२३४९० | २६,६०,२३,२४५ | ३,५९,५०,८८२ 
कंपनी 
लिमिटेड 
एकुण १७४४१३७४९३ | ६५०२३२१२ | १८०९१६०७०५ | १२१९९९८४८१ | ५३२७२९३०१ | १७५२७२७७८२ ५६४३२९२१ 
२. प्रस्तुत बाबीवर होणरा खर्च खाळील लेखाशिर्षाखाली भागविण्यात यावा. 
मागणी क्र. डी -३ 
२४०१ - पीक संवर्धन 
११०, पीक विमा (००) (०७) 
हवामान आधारित फळपीक विमा योजना 
राज्य हिस्सा (२४०१ ९४०२) ३३-अर्थसहाय्य 
३. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा ), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 


आहरण व संवितरण अधिकारी तर कृषि संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


8. 


करण्यात यावा. 


घ्‌. 


सदर निधी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना मधील मार्गदर्शक सुचनांनुसार खर्च 


प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभाग परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, 
दि.०२.०४.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/प्र.क्र.९/१०- 3 


६. प्रस्तूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०११५१२२३१९०९०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dr.Kiran Patil 
Date: 2019.01.15 12:28:05 +05'30' 
(डॉ. किरण पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

२. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

३. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुण 

६. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

८. सहाय्यक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
११. वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 
१२. उप सचिव (११-ओ /२-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 
१३. कक्ष अधिकारी (२- अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -32 
१४. विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी, स्टॉक एक्स्चेंज टॉवर्स, २० वा मजला, दलाल 

स्ट्रीट,फोर्ट, मुंबई-४०० ०२३ 

१५. निवड नस्ती (कार्यासन १०-ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


